“Special Infrastructure Scheme (SIS), 
including construction of 250 fortified 
Police Stations in LWE affected 


States” या योजनेखाली Yo टक्‍के राज्य 
हिस्सा म्हणून रु.२ कोटी वितरित व खर्च 
करणे यांकरिता मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक पीडब्लूएफ-०११८/प्र.क्र.५८/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८. 


वाचा :- शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पीडब्ळूएफ-०११८/ प्र.क्र.५८/ पोल-७, 
दिनांक २३.०८.२०१८. 


शासन निर्णय.- 


भारत सरकार, गृह मंत्रालय, यांनी “Special Infrastructure Scheme (SIS), 
including construction of 250 fortified Police Stations in LWE affected States” Ul 
योजनेखाली, दिनांक 94.03.209¢ रोजीच्या संदर्भाधीन पत्राव्दारे, महाराष्ट्र राज्याकरिता 
रु.३ कोटी (रुपये तीन कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम “ad hoc advance” म्हणून सन २०१७-१८ 
या वित्तीय वर्षाकरिता वितरित केली आहे. शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पीडब्ळूएफ-०११८/ 
प्र.क्र.५४८/ पोल-७, दिनांक २३.०८.२०१८, व्दारे उक्त रु.३ कोटी ही रक्‍कम वितरित व खर्च 
करणे यांकरिता, विवक्षित अटींवर, मंजूरी देण्यात आली आहे. 


२. उक्त योजनेखाली राज्य शासनाचा हिस्सा (vo टक्के) हिस्सा म्हणून रु.२ कोटी 
वितरित व खर्च करणे यांसाठी, Sad निधी हा भारत सरकार, गृह मंत्रालय, यांच्या “Project 
Clearance Committee (PCC)” च्या दिनांक १३.०६.२०१८ रोजीच्या बैठकीत उक्त 
योजनेखाली मंजूर करण्यात आलेल्या प्रयोजनांसाठीच खर्च करण्यात यावा या अटीवर, 
याव्दारे, मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. उक्त खर्च हा, गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१०, ४०५५, पोलीसांवरील भांडवली 
खर्च, (००) २०७, राज्य पोलीस (००), (००)(०४) नक्षलग्रस्त भागामध्ये सुसज्ज पोलीस स्टेशन 
बांधणे (४० टक्के राज्य हिस्सा) (अनिवार्य) (४०५५०२१४, या लेखाशीर्षाखाळी “५३-मोठी 
बांधकामे” या उद्दिष्टाकरिता चाळू (सन २०१८-१९) वित्तीय वर्षात उपलब्ध असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. उक्त रक्कम कोषागारातून काढून संबंधितांना प्रदान करण्याच्या प्रयोजनासाठी 
पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, मुक्‍्काम-नागपूर, यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडब्लूएफ-०११८/प्र.क्र.५८/पोल-७. 


षु. 


हा शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-०२१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-२, 


दिनांक ०२.०४.२०१८, अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०९१५१७४१०५०९२९ असा आहे. हे 


ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


+ Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
Wa p ‘al | (0 p a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d443 


Borse sic sere re aaa 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्य मंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, 
विधान भवन, मुंबई. 

मा. गृह राज्यमंत्री (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई. 

पोलीस उपमहानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, मुक्काम-नागपूर. 

पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 

पोलीस अधीक्षक, गोंदिया. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


